मा. उच्च न्यायालय येथे विस्तार इमारत/मुख्य 
इमारत येथील दालनात Fibre uplink NIC कडून 
पुरवठा करण्याच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक -२०२२/प्र.क्र. २४/कार्या. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२२. 


वाचा :- मा. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र WH. C.S/Electrical/349/ 

HIGH COURT, ORIGINAL SIDE Bombay, दिनांक 28.02.2022. 
प्रस्तावना :- 

मा. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय 
येथे विस्तार इमारत/मुख्य इमारत येथील दालनात Fibre uplink NIC कडून पुरवठा करण्याचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय 
घेण्यात आळे आहे. ATV Fibre uplink च्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


मा. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या उच्च न्यायालय येथे विस्तार 
इमारत/मुख्य इमारत येथील दालनात Fibre uplink NIC कडून पुरवठा करण्याच्या रु. ९,३७,५२१/- 
(अक्षरी रु. नऊ लक्ष सदतीस हजार पाचशे एकवीस फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


2. याबाबतच्या Fibre uplink चा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ. क्र. कामाचे नाव अंदाजपत्रकाची रक्‍कम 
1. Est. No. OW/C/H/6753/2021-22 providing Optical fiber 9,37,521/- 


able for fiber uplink to room no 70-71 from NIC 3 rd 
floor annex building and from room no 32, 1“ floor main 
building of Bombay High Court, 


३. मा. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (जे- ०००१) यांना रु. ९,३७,५२१/- इतका 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) - १७ 
संगणक खर्च" या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२२/प्र.क्र. २४/कार्या. ०७ 


प. सदर झासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप 
विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व 3 या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत महालेखापाल कार्यालयास व 
शासनास सादर करावे. 

७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


a सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र WAAraIwww.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३०१५१९५०६९१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 

DN: CN = NITIN V JIWANE, C = IN, S = Maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Date: 2022.05.30 15:22:16 +05'30" 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा 
मजला, शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


